श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, सदुंबरे,पंढरपूर, 
नेवासा व पालखीतळ मार्गावरील मूलभूत सुविधा 
निर्माण करण्यासाठी विकास आराखडा”..निधी 
वितरीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
ARTA: जुले, २०२२. 


वाचा - 


१.नियोजन विभाग,श्ासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.०३/का.१४४४,दि.२१फेब्रुवारी, २०१५. 


२. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.८/का.१४४४, दि. २१ मार्च, २०२२. 


३. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.२३/का.१४४४,दि.२४ मार्च, २०२२. 
४.वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२. 


५. नियोजन विभाग, झासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४,दि.१२ एप्रिळ,२०२२. 


६. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४,दि.२० मे, २०२२. 


७. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४,दि.३ जून, २०२२. 


प्रस्तावना :- 


“श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, सदुंबरे,पंढरपूर, नेवासा व पाळखीतळ मार्गावरील 


मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठीच्या विकास आराखड्यास” दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०१८ 


रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, रु.१४२७.८५ कोटी शासन सहभागातीळ कामांना मंजुरी देण्यात 


आली आहे. या आराखड्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात 


आलेला निधी “विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे” यांना खाळीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात 


आला आहे. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. । शासन निर्णयाचा दिनांक वितरीत करण्यात आलेला निधी 
१ १२ एप्रिल, २०२२ ७.५० 
२ २० मे,२०२२ ५.२८ 
३ ०३ जून,२०२२ ४६९.७८०९७ 
एकूण ४८२.५६०९७ 


आता “०१ वेतन ” या उदिष्ट्टाखाली निधी वितरीत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


“श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, सदुंबरे,पंढरपूर, नेवासा व पालखीतळ मार्गावरील 


मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठीच्या विकास आराखड्या”तील कामांसाठी विभागीय आयुक्त, 


पुणे यांना एकुण रु. १२,५०,०००/- (रु. बारा लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतका निधी पुढीलप्रमाणे 


वितरित करण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४ 


(आकडे रुपयात) 
मुख्य उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित निधी या शासन निर्णयान्वये 
लेखाशिर्ष वितरित करावयाचा निधी 
३४५२ २७११ “०१ वेतन ” रु.५०,००,०००/- रु.१२,५०,०००/- 
एकूण रु.१२,५०,०००/- 
2. सदर खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र.ओ-८, मुख्य लेखाशिर्ष ३४५२-पर्यटन, 09- 


पर्यटनसाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (००) (०१) श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, व 
पालखीतळ क्षेत्र विकास विशेष कृती कार्यक्रम (३४५२ २७११) योजनातंर्गत (दत्तमत)” “०१-वेतन” 
या उद्दिष्टाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

3. वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व महालेखापाल कार्यालयाने 
नोंदविलेल्या खर्चाचा ताळमेळ घालण्यात यावा. वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपपत्र 
शासनास तात्काळ सादर करावे. 

४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिल, 
२०२२ अन्वये हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५"५/.॥१0७॥॥.90०९.॥] या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७०११५०११४३४१६ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MILIND RAGHUNATH 
KULKARNI व 


(मिलिंद कुळकर्णी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आव्यक कार्यवाहीसाठी, 
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे, 
प्रत, 
१ प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
२ प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
जिल्हाधिकारी, पुणे/सोलापूर,/सातारा/अहमदनगर, 
विशेष कार्य अधिकारी, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे, 
५ वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई, 
६ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


